जालना शहर महानगरपालिकेकरीता (“ड” 
वर्ग अनुज्ञेय असलेला ३४ संवर्गासाठी ४३ 
पदांचा आकृतीबंध लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-जामपा-२०२२/प्र.क्र.३३१/नवि-१७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- 22 ऑगस्ट, 2023 


वाचा:- १) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.संकीर्ण-१००५/वर्मीकरण/प्र.क्र.३७९/०५/नवि-२४, 

दि. ०४.०५.२००६ 

२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.एमसीओ-१२११/प्र.क्र.१४/नवि-१४, 
दि. २८.०३.२०११ 

३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.मिभाम-१६२१/प्रक्र.५९/नवि-२८, 
दि. ३०.०६.२०२१ 

४) शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र. जामपा-२०२२/प्र.क्र.३३१/नवि-१७, 
दि.०७.०८.२०२३. 

५) जालना हहर महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र.२, दि. ०८.०८.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

शासन अधिसूचना, दि.०७.०८.२०२३ अन्वये जालना शहर महानगरपालिका अस्तित्वात आली 
आहे. तसेच शासन निर्णय क्र.०४.०५.२००६ नुसार राज्यातील महानगरपालिका सेवांची तीन सेवेत 
विभागणी करुन “ड” वर्ग महानगरपालिकेसाठी ३३ संवर्गाच्या पदांसाठी आकृतीबंध निश्चित केला आहे. 
तसेच शासन निर्णय दि.२८.०३.२०११ अन्वये राज्यातील “ड” वर्ग महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवर 
अतिरिक्‍त आयुक्‍त संवर्गाचे पद आकृतीबंधात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे. 


२. जालनाशहर*“ड”वर्गमहानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर प्रशासकीय कार्यभार सोयीचा 
व्हावा यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात उपरोक्त संदर्भाकीत शासन निर्णय दि.०४.०५.२००६ व 
दि.२८.०३.२०११ अन्वये मंजूर केलेल्या पदांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


नगर विकास विभाग, शासन अधिसूचना दि. ०७.०८.२०२३ अन्वये अस्तित्वात आलेल्या 
जालना शहर “ड” वर्ग महानगरपालिकेकरीता झासन निर्णय दि.०४.०५.२००६ व दि.२८.०३.२०११ 
मध्ये दिळेल्या अटी व शर्तीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद ३४ संवर्गासाठी ४३ पदांचा 
आकृतीबंध निश्चित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जामपा-२०२२/प्र.क्र.३३१/नवि-१७ 


२. सदरच्या पदांसाठी व पद भरतीसाठी शासन निर्णय दि.०४.०५.२००६ व दि.२८.११.२०११ 
मधील अटी शर्ती लागू राहतील. 
aie सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२२१७३६०११०२५ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरी करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
V | DYA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae10892 
R A M A Pp Pp A 89d9878b7cb34418f111566e3223bal, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=A94EF 1B631F4673B829AC9ADBEB 

SBODDABD086A7544E3FDF47CD7A01 1FF7EA40, 
H A M Pp AYYA cn=VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 


Date: 2023.08.22 17:37:48 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
४) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नवि-१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नवि-२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
५) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणि पुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


१०) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

१७) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१८)जिल्हाधिकारी, जालना. 

१९) संचालक, नगररचना पुणे 

20) उप सचिव (नवि-१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१) प्रभारी अधिकारी तथा प्रशासक, जालना SSR महानगरपालिका, जि. जालना. 
२२) महालेखापाल (लेखापरीक्षक / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
२३) नगर विकास विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२४) नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

24) निवड नस्ती, कार्यासन नवि-१७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जामपा-२०२२/प्र.क्र.३३१/नवि-१७ 


शासन निर्णय क्र.जामपा-२०२३/प्र.क्र.३३१/नवि-१७, दि. २२ ऑगस्ट, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र 
जालना शहर महानगरपालिकेसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात पदांकरीता मंजूर आकृतीबंध 
अ.क्र पदाचे नांव पद संख्या वेतनश्रेणी 
(७ व्या वेतन आयोगानुसार) 
१ | अतिरिक्त आयुक्त १ 5-२३ ६७७०० - २०८७०० 
२ उपायुक्‍त 2 S-20 ५६१०० - १७७५०० 
३ सहायक आयुक्‍त ४ 5-१५ ४१८००- १३२३०० 
४ | मूल्यनिर्धारक कर संकलन अधिकारी १ 85-२० ५६१०० - १७७५०० 
4 सहायक मूल्य निर्धारक कर संकलन अधिकारी १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 
& महिला व बाळ विकास अधिकारी १ 58-१५ ४१८०० - 932300 
७ समाज विकास अधिकारी १ 58-१५ ४१८०० - १३२३०० 
८ विधी अधिकारी १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 
९ सुरक्षा अधिकारी १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 
१०  । सांख्यिकी अधिकारी १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 
११ | अधिक्षक १ 5-१४ ३८६००- १२२८०० 
१२ । महापालिका सचिव १ S-20 ५६१०० - १७७५०० 
१३ । मुख्य लेखाधिकारी १ 58-२३ ६७७०० - २०८७०० 
१४ | मृख्य लेखापरीक्षक १ S-23 ६७७०० - २०८७०० 
१५  । लेखाधिकारी १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 
१६ | उप मुख्य लेखापरिक्षक १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 
qo । वैद्यकिय अधिकारी (आरोग्य) १ S-20 ५६१०० - १७७५०० 
१८ | सहायक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी q 5-१४ ३८६०० - १२२८०० 
१९ । पशु शल्य चिकित्सक १ S-20 ५६१०० - १७७५०० 
२० । शहर अभियंता / जल अभियंता १ 5-२३ ६७७०० - २०८७०० 
२१ | कार्यकारी अभियंता २ 5-२३ ६७७०० - २०८७०० 
२२ । उप अभियंता ४ S-20 ५६१०० - १७७५०० 
२३ | उप अभियंता (पा.पू.) १ 85-२० ५६१०० - १७७५०० 
२४ | सहायक संचालक, नगररचना १ S-23 ६७७०० - २०८७०० 
२५ | नगररचनाकार १ S-20 ५६१०० - १७७५०० 
२६ = | सिस्टिम मॅनेजर (ई-प्रशासन) १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 
२७ । पर्यावरण संवर्धन अधिकारी १ S-20 ५६१०० - १७७५०० 
२८  । शिक्षण अधिकारी १ 5-२० ५६१०० - १७७५०० 
२९ | प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ २ S-48 ३८६०० -१२२८०० 
३० । परिवहन व्यवस्थापक १ 5-२० ५६१०० - १७७५०० 
३१ | उप परिवहन व्यवस्थापक १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 
३२ । आगार व्यवस्थापक १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 
३३ | मुख्य अग्निशमन अधिकारी १ S-20 ५६१०० - १७७५०० 
३४ । सहायक अग्निशमन अधिकारी १ 5-१५ ४१८०० - १३२३०० 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


IN: c: 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d987 
8b7cb34418f111566e3223ba1, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 

serialNumber=A94EF 1B631F4673B829AC9ADBEB5BODD 
ABD086A7544E3FDF47CD7A011FF7EA40, cn=VIDYA 
RAMAPPA HAMPAYYA 


Date: 2023.08.22 17:38:18 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


